शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
छत्रपती संभाजीनगर येथे ७0910 यंत्रणा बसविणे 
व विद्युत विषयक कामांना प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : सीएसएच-२०२४/प्र.क्र.४०३/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०४ जुले, २०२४ 


वाचा : आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ शावैमरुछ.स. 
/CCTV व विद्युतविषयक कामे/आय-प/१०६०८/२४, दि.१३.०६.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती 


संभाजीनगर येथील विविध विभांगामध्ये ccrv यंत्रणा बसविणे तसेच सदर विभागांमध्ये विद्युत 


विषयक कामे करण्यासाठी रुपये २,०४,९८,१८४/- (रुपये दोन कोटी, चार लक्ष, अठ्ठ्याण्णव 
हजार,एकशे AINA फक्त) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


कामाचे नाव 


अंदाजित किंमत 


१ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises at GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


२४,९९,९९८ 


२ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises in Kidney & Nephrology Dept at GMCH, 
Chatrapati Sambhajinagar 


२५४,९९,९९८ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises in Medicine Building at GMCH, Chatrapati 
Sambhajinagar 


२४,९९,९९८ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises in Mortuary & CVTS Building at GMCH, 
Chatrapati Sambhajinagar 


२४,९९,९९८ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises in OPD Building at GMCH, Chatrapati 
Sambhajinagar 


२४,९९,९९८ 


Providing & Erecting CCTV System for outdoor/indoor 
Premises in Surgical Building at GMCH, Chatrapati 
Sambhajinagar 


२४,९९,९९८ 


शासन निर्णय क्रमांकःसीएसएच-२०२४/प्र.क्र.४०३/प्रशा-१ 


कामाचे नाव अंदाजित किंमत 


Providing & Erecting 12.5m Motorized high mask with (9,40,000 
Flood Light Fitting and street light fitting in Girls Hostel 
premises at GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


Providing & Erecting 12.5m Motorized mask with Flood (9,40,000 
Light Fitting and street light fitting in Library Building at 
GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


Providing & Erecting 12.5m Motorized high mask with (9,40,000 
Flood Light Fitting and street light fitting in Nursing 
Hostel premises at GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


१० 


Providing & Erecting 12.5m Motorized high mask with (9,40,000 
Flood Light Fitting and street light fitting in Ward 8 & 9 
at GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


११ 


Providing & Erecting Mobile Network System in various २४,९८,१९६ 
places at GMCH, Chatrapati Sambhajinagar 


एकूण २,०४,९८,१८४ 


२. 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३ /प्र.क्र.१७७ / 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


विद्युतीकरण कामाच्या कालावधीतच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन सदर 
कामे पूर्ण करावीत. 


प्रस्तावित उपरोक्त काम ज्या इमारतींवर करण्यात येणार आहे त्या इमारती सदर काम 
करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे, याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसीएसएच-२०२४/प्र.क्र.४०३/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१३१०३९५४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8 
J AYA 2406eea05963bc456f1e1e8621e5917d830 
5S postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AF0F 
S H ETTY FBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.07.04 14:53:34 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


आयुक्‍्त(वैद्यकीय शिक्षण) , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 

निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


AD 


AV 


Cc 
ae 


an 


S ०८ 
*२-><« YS TF > wr li Tr १--< 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


